कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय 
फलोत्पादन अभियानाची सन २०२१-२२ मध्ये 
अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा सन २०२०-२१ मधील दुसऱ्या 
हप्याचा उर्वरित निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ डिसेंबर, २०२१ 


१. केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे इंग्रजी F.No.18-24/ 
2017-MIDH(E), Dated: 22 March, 2021 चे पत्र. 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे 
जा.क्र./”मराफऔवमं/सनि/वाकृआ/प्रशा.मान्यता/११४३६/२०२१,दिनांक २३.०३.२०२१ 

३. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, 
दिनांक २४ मार्च, २०२१ 

४. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, 
दि. ३० मार्च, २०२१ 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४ जून, २०२१ 

६. केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे इंग्रजी F.No.33-30/ 
2021 -MIDH(AAP), Dated:16'" July, 2021 चे पत्र. 

७. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:राफअ-२०२१/प्र.क्र.१४०/९-अ, 
दि. २७ जुले, २०२१ 

८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे 
जा.क्र.मराफऔवमं/लेखा/ २९१७८/२०२१, दिनांक ०६.०९.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून संदर्भाधिन 
क्रमांक १ येथील पत्रान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दुसर्‍या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्सा 
रुपये २७,००,००,०००/- (रुपये सत्तावीस कोटी) एवढा निधी राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. 
तद्नंतर संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि 
औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी रुपये १५८७९.११ ळाख रक्कमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी वितरित करण्याची विनंती केली. त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये सदरहू योजनेची सन २०२०-२१ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी 
रुपये १५८७९.११ लाख रक्कमेच्या कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 
वित्त विभागाने सन २०२०-२१ मधील सुधारित अंदाजात मंजूर रक्कमेच्या ४०% निधी वितरित 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


करण्यास मान्यता दिल्यामुळे त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा दुसर्‍या हप्त्यापोटी मंजूर केंद्र हिस्सा रुपये १२८६.५० लाख + त्याला 
समरुप राज्य हिस्सा रुपये ८५७.४० लाख असा एकूण रुपये २१४३.९० लाख एवढा निधी 
वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. 


कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या 
अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांबाबत उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने विभागाला कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांसाठी सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीच्या go टक्के निधी उपलब्ध 
होईल या सुत्राच्या अधीन राहून विभागाने नियोजन करण्याचे निर्देश वित्त विभागाने संदर्भाधीन 
क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये दिले आहेत. राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक 
फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने 
संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये रुपये १२४२२.४३ लाख रक्कमेचा नवीन कार्यक्रम तसेच 
रुपये ५३९१.६९ लाख रक्कमेचा स्पील ओव्हर/कमीटेड कार्यक्रम अशा एकूण रुपये १७८१४.१२ 
लाख रक्कमेच्या वार्षिक आराखड्यास मंजूरी दिली. त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ७ येथील 
शासन निर्णयान्वये सदरहू योजनेची सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी एकूण 
रुपये १७८१४.१२ लाख रक्कमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी 
संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथील पत्रान्वये सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाकडून दुसऱ्या हप्त्यापोटी 
प्राप्त झालेल्या निधीतील उर्वरित केंद्र हिस्सा रुपये १४.१३५० कोटी व त्यास समरुप राज्य 
हिस्सा रुपये ९.४२६० कोटी असा एकूण रुपये २३.५६१० कोटी एवढा निधी वितरित करण्याची 
विनंती केली असून मागणीप्रमाणे सदरहू उर्वरित निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता 
दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण प्रवार्गाच्या सन २०२०-२१ मध्ये दुसऱ्या हप्त्यापोटी 
प्राप्त झालेल्या निधीतील उर्वरित केंद्र हिस्सा व त्यास समरुप राज्य हिस्सा व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी मंडळ तथा आयुक्‍त (कृषी), पुणे यांना 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे.. 


शासन निर्णय:- 

१. राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय 
फलोत्पादन अभियान सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्यासाठी सन २०२०-२१ मध्ये 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा दुसर्‍या हप्त्यापोटी प्राप्त झालेल्या केंद्र हिस्सा रुपये 
२७,००,००,०००/- (रुपये सत्तावीस कोटी फक्त) पैकी उर्वरित केंद्र हिस्सा 
रुपये १४,१३,५०,०००/ + त्यास समरुप राज्य हिस्सा रुपये ९,४२,६०,०००/- असा 
एकूण रुपये २३,५६,१०,०००/- (रुपये तेवीस कोटी छपन्न लाख दहा हजार फक्त) एवढा 
निधी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी मंडळ तथा 
आयुक्त (कृषी), पुणे यांना वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


(रक्‍कम रुपयात) 
oa सन 2029-22 करिता । यापूर्वी या शासन निर्णयाद्व 
अर्थसंकल्पित निधी वितरित वितरित करण्यात 
केलेला येणारा निधी 
निधी 
(२४०१ ९५६३) 33- १२०,००,००,०००/- | १४,१३,५०,०००/- 
अर्थसहाय्य केंद्र 
हिस्सा) 
(२४०१ ४५०७) ३३- ८०,००,००,०००/- ol ९,४२,६०,०००/- 
अर्थसहाय्य 
(राज्य हिस्सा) 
एकूण २००,००,००,०००/- | 00 २३,५६,१०,०००/- 
२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची 
टाकावा. 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (६०%) राज्य हिस्सा (vo %) 
सर्वसाधारण | मागणी क्र. डी-०३, मागणी क्र. डी-०३, 


२४०१-पिक संवर्धन 
(००)(११९)-फळलोत्पादन व 
भाजीपाला पिके 

(०३)(३७-कृषी उन्नती योजना- 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
अभियान (कें.पु.यो.) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (सर्वसाधारण) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ ९५६३) 


२४०१-पिक संवर्धन 
(००(११९)-फलोत्पादन व 
भाजीपाला पिके 

(०३)(३४)-कृषी उन्नती योजना- 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
अभियान (कें.पु.यो.) 

(केंद्र हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ ४५०७) 


. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्तीचे तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर प्रकरणी संदर्भाधीन क्रमांक ७ अन्वये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


., सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४२/१४३१, 


दिनांक ०१.११.२०२१ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३२८/२०२१/ 
व्यय-१, दिनांक २०.१२.२०२१ अन्वये त्या विभागांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२११२२३१८२२१२६१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.12.23 18:23:37 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ 
सचिवालय,मुंबई. 
४. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
५. मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
६. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४० ० 032, 
९. मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. सचिव (कृषी), कृषी, waa, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे स्वीय 
सहायक. 
११. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, 
पुणे. 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे. 
१४. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
१५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 
१६. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१७. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९. महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
२०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
२१. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
२२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
१८.सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 
५वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२०.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन क्र. १४३१), मंत्रालय, 
मुंबई-४० 0 032, 
२१. Ha अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
२२. कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषी, wad, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२३. निवड नस्ती ९-अ. 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


